सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २१ ] सोमवार दिनांक १६ डिसेंबर , २०१९ : अग्रहायण २५ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक जानेवारी, २०२० 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . - रानिआ/मनपा-२०२० /प्र.क्र.९ / का -५ , दि . ०९ / १२ / २०१९ ) 
मुंबई प्रातिक महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ चे अनुसुची “ ड प्रकरण १ (निवडणूक नियम) मधील नियम 

क्रमांक ८ अन्वये 

जाहीर प्रगटन 
क्रमांक लाशमनपा/ कावि /पोटनिवडणूक/ २०१९ लातूर शहर महानगरपालिका पोटनिवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम मा . राज्य निवडणुक 
आयोगाने संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे . 

निवडणूक कार्यक्रम 


अ.क्र . 


टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 

दि . १६/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) 


१ . 


निवडणूकीचा टप्पा 
महानगरपालिका 

आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 
शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 
वेबसाईटवर भरण्याकरीता उपलब्ध असण्याचा कालावधी 
वरील नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा कालावधी 


२ . 


३ . 


१६/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
२३/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) सकाळी दु .२.०० पर्यंत 
१६/ १२ / २०१९ ( सोमवार ) ते २३/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) 
( दि . २२/ १२/ २०१ ९ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात 

येणार नाहीत ) 
२४ / १२/ २०१९ (मंगळवार) 
( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ . 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


५ . 


वैद्यरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा 
दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


६ . 


७ . 


दि . २६/ १२/ २०१९ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 

२७/ १२ / २०१९ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
दि .२७/ १२/ २०१९ ( शुक्रवार ) 


८ . 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द 
करण्याचा दिनांक 


औ.भाग १ अ ( असा .) २१ 


१ 


२ 


९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ डिसेंबर , २०१ ९ : अग्रहायण २५, शके १९ ४१ 

भाग १ - अ असाधारण 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

दि . ०९ / ०१/ २०२० ( गुरुवार ) 

( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) 
मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

दि . १०/०१/२०२० 

( शुक्रवार ) ( सकाळी १०.०० पासून ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 

दि . १३/०१/२०२० ( सोमवार ) पर्यंत 


१० . 


११ . 


१ 


४ 


१ . 


प्रभाग क्र .११ अ 


प्रभाग क्र . ११ अ 


मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेकडील आदेश क्र . जा.क्र .- २०१९/ नपाप्र./ आस्था -१/ कावि / दि . ११/ १२ /२०१९ अन्वये 
उपरोक्त पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार जरुर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरीता खालील तक्त्यातील रकाना क्र . २ मधील अधिका -यांची त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या रकाना क्र . ३ मधील प्रभागाकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी ( Returning Officer ) व सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून 
नेमणूक केली आहे . 
अ.क्र . निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक प्रभाग क्रमांक व नांव | नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप स्वीकृती इत्यादी 
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नांव व पदनाम 

निवडणूक विषयक कार्यवाही करणेचेठिकाण 
२ 

३ 
सुनील यादव , उपविभागीय अधिकारी , लातूर 

कै . यशवंतराव चव्हाण सभागृह , 
२ . स्वप्नील पवार , तहसीलदार , लातूर 

लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर . 
३ . सुंदर बोंदर , सहाय्यक आयुक्त , 

प्रभाग क्र . ११ अ 
लातूर शहर मनपा, लातूर 
उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे सुपुर्त करण्यात आलेल्या रकाना क्र . ३ मधील संबंधित 
प्रभागासाठी नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers ) राज्य निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://panchayatelection.maharashtra.gov.in 
वर दि . १६/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते दिनांक २३/ १२/ २०१९ ( सोमवार) दु. २.०० पर्यंत भरण्याकरीता उपलब्ध असेल . नामनिर्देशनपत्रे 
स्विकारण्याचा कालावधी दि . १६ /१२ / २०१९ ( सोमवार ) ते दिनांक २३/ १२/ २०१९ ( सोमवार ) ( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) असून दिनांक २२/ १२/२०१९ 
रोजी रविवार असल्याने त्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत . 

उपरोक्त पोटनिवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्र व इतर सर्वनिवडणूक विषयक कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिका -यांच्या उपरोक्त 
रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल . 
दिनांक : १६/ १२/ २०१९ 

एम . डी . सिंह ( भा . प्र . से .) 

आयुक्त 
लातूर शहर महानगरपालिका , 

लातूर 


: 


२ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 


अ.क्र . 


निवडणूक विभागाचा 


( ग्रा.पं.नि. विभाग ) 


क्रमांक व नाव 


निवडून आलेल्या | सदस्यांचा पत्ता 
सदस्यांचे नांव 
२ 

३ 
कसबे हर्षवर्धन लहूजी नगर , वडवळ 
बाबुराव 

नागनाथ , ता.चाकूर , 


४ 


आदेश 


१ . 


२५- वडवळ ना . 


जि.लातूर . 


२ . 


सोनेवाड सुमन 


मु.टाकळगाव का . 


०६- सावरगांव 
रोकडा 


रामराव 


पो.परचंडा, 
ता.अहमदपूर , 


क्र .२०१९/ जि.प.पं.स./ आरक्षण/ कावि-४१३ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समित्या अधिनियम १९ ६१ चे कलम ९ पोटकलम (२ ) च्या खंड 
( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी 
लातूर याव्दारे असे जाहीर करतो की , लातूर जिल्हा परिषदेच्या दिनांक 
१२.१२.२०१ ९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागामधून 
जिल्हा परिषद लातूर चे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. 


जि.लातूर . 


स्थळ : लातूर 
दिनांक : १३/१२/ २०१९ 


( जी . श्रीकांत ) 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणुक घेणे ) 
नियम १९ ६२ चे नियम ६६ नुसार जाहीर करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी लातूर 


३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ डिसेंबर , २०१९ : अग्रहायण २५ , शके 

१ ९ ४१ 

३ 
नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 

आणि महिला ( अनुसूचीत जाती , जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा 
( ग्रा.पं.नि.विभाग) 

प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी आळीपाळीने राखुन ठेवणे आवश्यक 
आदेश 

आहे . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय 
क्र .२०१९/जि.प.पं.स./ आरक्षण / कावि-४१४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) 
व पंचायत समित्या अधिनियम १९ ६१ चे कलम ५७ पोटकलम (३) च्या खंड ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ च्या नियम २ फ यातील 
( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत 
लातूर याव्दारे असे जाहीर करतो की , 

अहमदपूर पंचायत समितीच्या समित्यांकरीता त्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर 
दिनांक १२.१२.२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील 

लगेचच येणा- या दिवसापासून अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 

नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या पंचायत समिती निर्वाचक गणांमध्ये 

आणि महिला ( अनुसूचीत जाती, जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाचा 
पंचायत समिती , अहमदपूर चे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 

प्रवर्ग यामधील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या लातूर जिल्ह्यातील 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणुक घेणे ) पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची संख्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
नियम १९ ६२ चे नियम ६६ नुसार जाहीर करीत आहे . 

दिनांक २७.११.२००९ मधील अधिसूचने अन्वये पुढीलप्रमाणे नेमून दिली 

आहे . 
निवडून आलेल्या सदस्यांचा पत्ता 

निर्वाचक गणाचा 
सदस्यांचे नांव क्रमांक व नाव 

महिला 
३ 

अनुसूचित जाती 
नरवटे पाटील मु.शेनकूड , पो.ता. ०१- खंडाळी 

२ . 

अनुसूचित जमाती 
राम बापूराव अहमदपूर , जि.लातूर 
३ . नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग 

०२ 
(विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
सर्वसाधारण 

०२ ०३ 
स्थळ : लातूर 
दिनांक : १३/ १२/ २०१ ९ 

( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी लातूर 

ज्याअर्थी, या पुर्वी सन १९९ ७ पासुन लातूर जिह्यातील पंचायत 
समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


४ 


१ . 


०१ 


०१ 


१ . 


00 


00 


०१ 


४ . 


१. अनुसूचित जाती 


४ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 

( ग्रा.पं.नि. विभाग ) 


. 


आदेश 
क्र .२०१९ /जि.प.पं.स./ आरक्षण / कावि -३९ ७ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ याच्या विद्यमान 
तरतुदीनुसार , पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी 
अडीच वर्षे इतका आहे. लातूर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीत्यांचे 
सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी दिनांक १३.०९ .२०१९ रोजी संपला 
आहे . तथापी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने पंचायत 
समित्यांचे सभापती व उप सभापती यांच्या उक्त कालावधीस शासन राजपत्र 
दिनांक २३.०८.२०१९ मधील अध्यादेशान्वये मुदतवाढ दिली आहे . सदरील 
अध्यादेशानुसार “जिल्हा परिषदेच्या किंवा यथास्थिती, पंचायत समितीच्या 
विद्यमान मुदतीची अडीच वर्षे संपल्यानंतर, हा अध्यादेश अंमलात आल्याच्या 
दिनांकापासून एकशेवीस दिवसांच्या कालावधीत किंवा राज्य शासन , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा, अगोदरच्या दिनांकापर्यंत 
अशा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे 
सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती या पदांची 
कोणतीही निवडणूक घेण्यात येणार नाही. " 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय 
समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) 
( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम १९ ६२ च्या नियम २- फ मधील तरतुदी 
अन्वये पंचायत समित्यांची सभापती पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 


पंचायत समिती , लातूर 

( १९९ ७ ) 
पंचायत समिती, अहमदपूर ( १ ९९ ८ ) 
पंचायत समिती , निलंगा ( १ ९९९ ) 
पंचायत समिती, जळकोट ( २००२ ) 
पंचायत समिती , शिरुर ( २००२ ) 
अनंतपाळ 
पंचायत समिती , चाकूर 

( २००४ ) 
पंचायत समिती, देवणी ( २००४ ) 
पंचायत समिती , रेणापूर ( २००६ ) 
पंचायत समिती, उदगीर ( २००६ ) 
पंचायत समिती , औसा ( २००९ ) 
पंचायत समिती, उदगीर ( २०१२ ) 
पंचायत समिती , जळकोट ( २०१२ ) 
पंचायत समिती , शिरुर ( २०१४ ) 
अनंतपाळ 
पंचायत समिती , लातूर 

( २०१४ ) 
पंचायत समिती , देवणी ( २०१७) 
पंचायत समिती , चाकूर 

( २०१७) 


२. अनुसूचित जमाती 


पंचायत समिती, निलंगा 


( २००९ ) 


, 


३. नागरिकांचा मागास 

वर्गाचा प्रवर्ग ( विमुक्त 
जाती व भटक्या 
जमातींसह ) 


पंचायत समिती, उदगीर ( १९९ ७) 
पंचायत समिती , चाकूर 

( १ ९९ ८ ) 
पंचायत समिती, लातूर ( १ ९९९ ) 
पंचायत समिती, अहमदपूर ( २००२ ) 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ डिसेंबर , २०१९ : अग्रहायण २५ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


पंचायत समिती, निलंगा ( २००२ ) 
पंचायत समिती , जळकोट ( २००४ ) 
पंचायत समिती , शिरुर ( २००४ ) 
अनंतपाळ 
पंचायत समिती , अहमदपूर ( २००६ ) 
पंचायत समिती , देवणी ( २००६ ) 
पंचायत समिती , उदगीर ( २००९ ) 
पंचायत समिती , रेणापूर ( २०० ९ ) 
पंचायत समिती, चाकूर 

( २०१२ ) 
पंचायत समिती , निलंगा ( २०१२ ) 
पंचायत समिती, देवणी ( २०१४ ) 
पंचायत समिती , रेणापूर ( २०१४ ) 
पंचायत समिती , जळकोट (२०१७ ) 


अनंतपाळ 
पंचायत समिती , रेणापूर ( २०१२ ) 
पंचायत समिती , 

अहमदपूर ( २०१२ ) 
पंचायत समिती , लातूर 

( २०१२ ) 
पंचायत समिती , औसा ( २०१४ ) 
पंचायत समिती , निलंगा ( २०१४ ) 
पंचायत समिती , जळकोट ( २०१४ ) 
पंचायत समिती, उदगीर ( २०१७ ) 
पंचायत समिती, शिरुर ( २०१७ ) 
अनंतरपाळ 


त्याअर्थी, उपरोल्लेखीत नियमाचे २ फ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित 
जातीसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षीत करावयाच्या जागा त्या 
पंचायत समितीच्या एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जाती / जमातीच्या 
लोकसंख्येची टक्केवारी नुसार द्यावयाच्या आहेत. नागरिकांच्या मागासवर्गाचा 
प्रवर्ग (विमुक्त जाती , भटक्या जमातींसह ) ( महिला) व सर्वसाधारण महिला 
यांचेसाठी सोडत दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी 

काढुन खाली अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना सध्या लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून पंचायत समितीच्या 
उर्वरीत कालावधीसाठी लातूर जिह्यातील पंचायत समितीच्या सभापती 
पदाचे आरक्षण करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ.क्र . पंचायत समितीचे 


पंचायत समिती सभापती पदासाठी 
करण्यात आलेले आरक्षण 


नांव 


४. नागरिकांचा मागासवर्गाचा पंचायत समिती , औसा ( १९९ ७) 

प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व पंचायत समिती , रेणापूर ( १ ९९ ८ ) 
भटक्या जमातींसह) महिला पंचायत समिती , चाकूर ( १९९९ ) 

पंचायत समिती, देवणी ( २००२ ) 
पंचायत समिती, लातूर 

( २००४ ) 
पंचायत समिती, शिरुर ( २००६ ) 
अनंतपाळ 
पंचायत समिती , जळकोट ( २००९ ) 
पंचायत समिती, औसा ( २०१२ ) 
पंचायत समिती, उदगीर ( २०१४ ) 
पंचायत समिती , अहमदपूर ( २०१७ ) 
पंचायत समिती, लातूर 

( २०१७) 
पंचायत समिती, निलंगा ( १ ९९ ७ ) 
पंचायत समिती, उदगीर ( १ ९९ ८ ) 
पंचायत समिती , अहमदपूर (१९९९ ) 
पंचायत समिती , रेणापूर ( २००२ ) 
पंचायत समिती, औसा ( २००२ ) 
पंचायत समिती , औसा ( २००४ ) 
पंचायत समिती, निलंगा ( २००४ ) 
पंचायत समिती , जळकोट ( २००६ ) 
पंचायत समिती , चाकूर 

( २००६ ) 
पंचायत समिती, देवणी ( २००९ ) 
पंचायत समिती, शिरुर ( २०० ९ ) 


५. महिला 


१ 

२ 
१ | रेणापूर 
२ अहमदपूर 
३ 

शिरुर अनंतपाळ 
४ निलंगा 
५ 

औसा 


६ लातूर 
७ चाकूर 
८ देवणी 

उदगीर 
१० जळकोट 


३ 
अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जाती महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
नागरिकांचा मागस प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 

( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी लातूर 


९ 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


